पोळीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड यांच्या 
आस्थापनेवरील पहिल्या, दुसर्‍या व 
तिसऱ्या टप्प्यात निर्माण झालेल्या एकूण 
२६३३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर २०२३. 


-०| 

rail 

— 
I 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, दि.२८.०५.२०१८. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.१७.०९.२०२०. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२६.०३.२०२१. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.३०.०९.२०२१. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२३.०३.२०२२. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२८.०९.२०२२. 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.०२.०३.२०२३. 
८) सहायक पोलीस महानिरीक्षक(नि.व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/पो.आ.पिंपरी-चिंचवड/५१/२०१९, दि.१८.०८.२०२३. 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३. 
१०)वित्त विभाग, शासन शुद्धिपत्रक, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


Av AD 
YS Tr(a 


oC 


£43) 
२-> Fe <-- प >> 


o~ 
ae 


उपरोक्त संदर्भ H.9 येथील दि.२८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे पोलीस आयुक्त, पुणे 
TeX व पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी चिंचवड wer व 
परिसराकरीता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. या शासन निर्णयानुसार 
पोलीस आयुक्‍्त,पिपंरी-चिंचवड यांचे आस्थापनेवर तीन टप्प्यात एकूण २६३३ पदे (पहिल्या टप्प्यात-६०% 
म्हणजे १५६८, दुसर्‍या टप्प्यात-२०% म्हणजे ५५२ व तिसऱ्या टप्प्यात २०% म्हणजे ५१३ पदे) निर्माण 
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


anes निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


2. 


त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात निर्माण केलल्या विविध संवर्गातील १५६८ पदांना यापूर्वी वेळोवेळी 


उक्त संदर्भीय क्र.२ ते ५ येथील नमूद शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात आली होती. यापूर्वी २६३३ 


पदांना संदर्भीय क्र.७ येथील दि.०२.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयाव्दारे दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत देण्यात आली होती. 


35 


आता, सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स.) पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई उपरोक्त संदर्भ क्र.८ येथील दि.१८.०८.२०२३ रोजीच्या पत्राव्दारे पोळीस आयुक्त, पिपंरी-चिंचवड 
यांचे आस्थापनेवर पहिल्या, दुसर्‍या व तिसऱ्या टप्प्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या खालील 


तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण २६३३ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ पासून मुदतवाढ देण्याची विनंती 


केली आहे. 
अ) पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी पहिल्या टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेली १५६८ 
पदांचा Tales खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र । कार्यकारी पदे | पदसंख्या | अकार्यकारी पदे | पदसंख्या | दवाखान्याकरिता पदे | पदसंख्या 
fy पोलीस आयुक्‍त | प्रशासकीय aa वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- शश 
अधिकारी १ फिजीशियन 
2 । अपर पोलीस 4 कार्यालय णी वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- | 
आयुक्‍त अधीक्षक १ एमबीबीएस 
3 jade उप 2 स्वीय सहायक श्व वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- गि 
आयुक्‍त २ स्त्रीरोग तज्ञ 
fae सहायक ae कनिष्ठ श्रेणी विनी परिचारीका | 
पोलीस आयुक्‍त लघुलेखक 
५ | पोलीस २४ लेखा अधिकारी fe मिश्रक ae 
निरीक्षक 
६ | सहायक ३६ सहायक लेखा शि औषध निर्माण अधिकारी | 
पोलीस अधिकारी 
निरीक्षक 
| पोलीस ६५ विधी अधिकारी २ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ फणी 
उपनिरीक्षक (वैज्ञानिक सहायक) 
८ | सहायक ८८  । प्रमुख लिपीक शि वैज्ञानिक सहायक | 
पोलीस 
उपनिरीक्षक 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


९ | पोलीस | वरिष्ठ श्रेणी ९ क्ष-किरण तंत्रज्ञ _ 
हवालदार लिपीक 

hal पोलीस नाईक ३३६ । कनिष्ठ श्रेणी २० ड्रेसर शिंगी 
लिपीक 

| aa | १ ।पोलीस शिपाई ७४४ | फोटोग्राफर वॉर्ड बॉय ०२ 

१२ फिंगर प्रिंट a आया शि 
एक्स्पर्ट 

१३ मोची ai चपराशी i | 

| 8 हेडकुक शिश सफाईंगार २ 

१५ सहायक हेड २ कनिष्ठ श्रेणी लिपीक I 
कुक 

१६ मेस सव्हंट ३ 

| माळी शिका 

१८ शिंपी ha || 

१९ न्हावी शिक्त 

२० कार्यालयीन & 
शिपाई 

२१ सफाईगार १२ 

एकूण १४७८ Pw 2o 


अ.क्र | कार्यकारी पदे पदसंख्या | अ.क्र. | अकार्यकारी पदे पदसंख्या 
a पोलीस निरीक्षक ७ Se | वैदयकीय अधिकारी वर्ग १ एमबीबीएस |. | 
२ सहायक पोलीस निरीक्षक १४ ।२ परिचारिका | | 
3 पोलीस उपनिरीक्षक २९ |।३ औषध निर्माण अधिकारी शिका 
४ | सहायक पोलीस | ३२ fg ड्रेसर aa 
उपनिरीक्षक 
५ । पोलीस हवालदार ६१ |५ वॉर्ड बॉय म. | 
A पोलीस नाईक ११४ |g आया शिका 
७ । पोलीस शिपाई २५९ ।७ चपराझी शि आ 


anes निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


एकूण-अ ५१६ ।८ सफाईगार शि 
८ कार्यालय अधीक्षक pa एकूण-क ८ 
९ | कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक शिंग 
| 90 | विधी अधिकारी = 
eal प्रमुख लिपिक ae 
१२ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ 
१३ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ६ 
१४ फिंगर प्रिंट एक्स्पर्ट SS 
१५ मोची बिड 
१६ हेडकुक बिळे शं 
१७ सहायकहेडकुक | 2 | 
१८ मेस Wee २ 
१९ माळी fa 
२० शिंपी ae =| 
२१ न्हावी ॥_ | 
२२ कार्यालयीन शिपाई २ 
२३ सफाईंगार ४ 
एकूण-ब २८ 
एकूण अब ५४४ एकूण अ--ब>क ५५२ 
क) पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुकक्‍्तालयासाठी तिसऱ्या टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेळी ५१३ 
पदांचा तप्ील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र | कार्यकारी पदे पदसं अ.क्र पोलीस दवाखान्याकरीता पदसंख्या 
ख्या 
a पोलीस निरीक्षक & १ | परिचारिका a et 
2 सहायक पोलीस निरीक्षक ८ २ वॉर्ड बॉय a 
3 पोलीस उपनिरीक्षक २६ |।३ सफाईगार a 
४ सहायक पोळीस | ३१ एकूण-क ३ 
उपनिरीक्षक 
षु पोलीस हवालदार ५५ 
६ पोलीस नाईक ११२ 
७ पोलीस शिपाई २५२ 
एकूण-अ ४८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


८ | निम्न श्रेणी लघुलेखक शीं 
९ विधी अधिकारी Eas 
| 9° | प्रमुख लिपिक Lo ण | 
वि १ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ 
१२ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ६ 
१३ सहायकहेडकुक | १ | 
१४ मेस सर्व्हंट २ 
१५ कार्यालयीन शिपाई २ 
१६ सफाईंगार ४ 
एकूण-ब २१ 
एकूण अब ५१० एकूण अ--ब५क ५१३ 


२. म्हणून, आता पोलीस आयुक्त,पिंपरी-चिंचवड यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्‍त तक्‍ता (अ,ब व क) 
मध्ये नमूद केलेल्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या तप्प्यात निर्माण झालेल्या (१५६८--५५२--५१३) एकूण 
२६३३ अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत खालील अटींच्या 
अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
यावे. 


३. यासाठी होणारा खर्च हा गृह विभाग, मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोळीस, (00) १०९ जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १०९ 
जिल्हा पोळीस (००) (०२) जिल्हा हॉस्पीटल (२०५५०१७७), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) 
११० ग्राम पोळीस (००) (०१) पोलीस पाटील व मेवास पोलीस (२०५५०२२१), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५- 
पोलीस, (००) ००१ संचालन व प्रशासन (००) (४१) गुप्तसेवा खर्च (२०५५००१४), मागणी क्रमांक बी-१, 
२०५५-पोलीस, (००) ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०२) पोलीसांची भरती (२०५५०६६९), मागणी क्रमांक 
बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोळीस (००) (०५) कोंडवाडे (२०५५०२२१) ” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
३१.०८.२०२३ व दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२११७३८००००२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल _ . आदेशानुसार दे = = नावाने Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
९ ऊर DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ON eh nce 
R U Pp A L | SA N J O G 2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443 
efec55f07e98dc173423779d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
KA B A R E serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A468 
1399FE663D8FBDE0441 A596BEB3ACDD, cn=RUPALI 
SANJOG KABARE 
Date: 2023.09.21 17:40:11 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
१०) निवड नस्ती. 


